माहे ऑक्टोबर,२०२२ चे माहे 
नोव्हेंबर,२०२२ मध्ये देय होणारे वेतन / 
निवृत्तीवेतन दिवाळी सणापूर्वी प्रदान 
करणेबाबत..... 
महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.११२/कोषा-प्रश्ञा ५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १८ ऑक्टोबर, २०२२ 


संदर्भ : शासन निर्णय क्रमांक: डिडिओ-१००५/ प्र.क्र.५/कोषा प्र.५, दि.२९.०८.२००५ 


शासन परिपत्रक : 


दिवाळी सणाची सुरुवात यावर्षी दि. २२ ऑक्टोबर, २०२२ पासून होत आहे. राज्य शासकीय 
अधिकारी/ कर्मचारी तसेच निवृत्तीवेतनधारक यांना दिवाळी सण साजरा करताना आर्थिक अडचणींचा 
सामना करावा लागू नये याउद्देशाने माहे ऑक्टोबर, २०२२ चे माहे नोव्हेंबर, २०२२ मध्ये देय होणारे 
वेतन / निवृत्तीवेतन दिवाळी सणापूर्वी प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
२. उपरोक्त संदर्भीय शासन निर्णयातील परिच्छेद १(८) मधील तरतूद शिथील करुन माहे 
ऑक्टोबर, २०२२ या महिन्याचे वेतन आणि निवृत्तीवेतनाचे प्रदान दि. २१ ऑक्टोबर, २०२२ रोजी 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. यादृष्टीने मुंबई वित्तीय नियम , १९५९ मधील नियम ७१ च्या तरतुदी तसेच महाराष्ट्र कोषागार 
नियम, १९६८ च्या खंड १ मधील नियम क्र. ३२८ मधील तरतुदी देखील शिथिल करण्यात येत आहेत. 
४. वेतन देयकाचे प्रदान विहित कालावधीत होण्यासाठी सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी 
वेतन देयके त्वरीत कोषागारात सादर करावीत. 
4, सदर तरतूदी जिल्हा परिषद, मान्यताप्राप्त व अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषी 
विद्यापीठे/अकृषी विद्यापीठे व त्यांच्या संलग्न अशासकीय महाविद्यालयांचे अधिकारी/कर्मचारी, तसेच 
निवृतवेतनधारक यांना देखील लागू होतील. 
६. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी अधिदान व लेखा कार्यालय तसेच 
राज्यातील सर्व कोषागारे व उपकोषागारे यांना आव्यक त्या सूचना तात्काळ निर्गमित कराव्यात. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.११२/कोषा-प्रशा ५ 


प्रति, 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in 


या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२१०१८१३५९२८४००५ 


असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


२५. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


INDRAJEET 
SAMBHAJI GORE : 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

सर्व मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 


इंद्रजित गोरे 
शासनाचे उपसचिव 


मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 


सर्व सन्माननीय विधानसभा / विधान परिषद व संसद सदस्य. 
सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग 


मंत्रालयीन सर्व विभागांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व विभागांचे व कार्यालयांचे प्रमुख 


प्रबंधक, मूळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई 

प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)- १, महाराष्ट्र, मुंबई 
प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
आयुक्‍त, आयकर (TDS) FARTS, मुंबई ४००००२ 

आयुक्‍त, आयकर (TDS) सिव्हील लाईन*, नागपूर ४४४००१ 
प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा) मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई 


प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई 

मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली 
सर्व विभागीय आयुक्‍त 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 


प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उपलोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


110, 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.११२/कोषा-प्रशा ५ 


२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 
3१: 
३२. 


संचालक , लेखा व कोषागारे, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

सहसंचालक,लेखा व कोषागारे,कोकण/पुणे/ नाशिक/औरंगाबाद/ अमरावती/नागपूर 
संचालक, स्थानिक निधी लेखापरिक्षा संचालनालय, नवी मुंबई 

सहसंचालक,स्थानिक निधी लेखा मुंबई / पुणे/ नाशिक/औरंगाबाद/ अमरावती/नागपूर 
वित्त विभागातील सर्व कार्यासने 

निवड नस्ती कोषा प्र.५ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


